RNINo . MAHBIL06445/ 13 / 1/ 2013- TC 
Regn . No . L /RNP /PNCEM / 150 /2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १ ] 


शुक्रवार , जानेवारी ८, २०१६ / पौष १८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : २. ०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती 

( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धत) नियम , २०१० चेनियम ६ नुसार . 


__ आदेश 


क्रमांक पालिका- ३/ कावि -८२२ / २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ अंतर्गत महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धत) नियम, २०१० चे नियम ६ अन्वये नगरपालिकेत नियुक्त 
केलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे भुसावळ नगरपालिकेमध्ये दिनांक १७ डिसेंबर 
२०१५ रोजी नामनिर्देशित सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली असून सदरची नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एस. एल. पी . वर होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. नामनिर्देशित सदस्याचेनाव मी खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे. 

परिशिष्ट 
निवड झालेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 

नगरपालिकेचे नाव 


अ . क्र . 


अॅड . नरेंद्र प्रकाश लोखंडे 


भुसावळ 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , ४ जानेवारी २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


( १ ) 


